संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे कार्यालयासाठी भाडेतत्वावर 
घेतलेल्या इमारतीची दुरुस्ती व फर्निचर इ. 
कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ जून, २०२४. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र.विभशा-२०२२/प्र.क्र.५९/मावक, 

दि.९/१/२०२३. 

२) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.इमाबकस/ 

रवका/२०२४-२५/२०३१, दि.२०/६/२०२४. 

प्रस्तावना- 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे या तसेच विभागाच्या पुणे येथील इतर 

कार्यालयासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांच्या मालकीची येरवडा, पुणे येथील 
७४३.४९ चौ.मी. (८००० चौ.फूट) जागा भाडेतत्वावर घेण्यासाठी वाचा येथील क्र.१ च्या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार संचालनालयाने सदर जागा ताब्यात घेतळी असून सदर 
इमारतीची दुरुस्ती व फर्निचरच्या कामांच्या रु.१,१२,६९,६७३/- एवढ्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
त्यांच्या वाचा येथील क्र.२ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे या कार्यालयासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा 
विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांच्या मालकीची येरवडा, पुणे येथील भाडेतत्वावर VASA ७४३.४९ 
चौ.मी. (८००० चौ.फूट) इमारतीचे दुरुस्ती व फर्निचरच्या कामांच्या रु.१,१२,६९,६७३/- (रुपये एक कोटी 
बारा लाख एकोणसत्तर हजार सहाठो त्र्याहत्तर फक्त) एवढ्या किंमतीच्या या आदेशासोबतच्या सहपत्रात 
नमूद बाबींच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तुत नकाशास वास्तु 
विझ्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 
३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दि.१०/१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः आस्थाप्र-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्थापना-२ 
४) सदर कामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून करण्यात यावा. 
५) प्रस्तावातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय 
बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.(७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता प्रचलित नियमानुसार निविदा प्रसिध्द करुन खरेदी 
करावी. 
७) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 
८) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
९) विषयांकित कामाकरीता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक झेडजी-०३, लेखाशिर्ष २२२५-अनु.जाती, अनु.जमाती व 
इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०३-मागासवर्गीयांचे कल्याण, ००१-संचालक व प्रशासन, (०१) (09) 
विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण (२२२५ई७९५) ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १३-कार्यालयीन खर्च 
या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर arm निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२ 
दि.२०/९/२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-एक, उपविभाग-५, परि.क्र.१३४(१) तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५////.॥8॥8॥/959॥[॥9.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२११७५४५७३९३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


D ) | N E S H R O H | D ) AS BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cOedee7a8805e86e4 1846cf28cf151b9ce48bb88ebf4f 
Bi cd 


400032, st: 


INumber=8C2377ED235498603821D49922A21087 1FF6FB 
C H AVA N 9B369722AC707AEE7DCD87F2BD, DINESH ROHIDAS 
CHAVAI 
Date: 2024.06.21 18:08:31 +05'30' 


(दिनेश रो. चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
3. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. निवडनस्ती (आस्था-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


_— 


Z<>\ Ag) 


NAME OF WORK :- Adition and alteration to old office of MEDA at MHADA complex at Yerwada Pune for social justice 
department, 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars OF Scope 


| - Acoustical panelling and planking work 


Subestimate No 


Subestimate No. 


2 - Providing chairs & Sofa 


Subestimate No. 3 - Civil and alied Repair works 


Subestimate No. 


Subestimate No. 


Subestimate No. 6 - Repairs to Doors & windows 


Subestimate No. 7 - Repairs to furniture & alied works 


4 - Furniture to Accounts cabin & conference room 


5 - Furniture to Director's & Joint Directors's cabin 


Subestimate No. 


8 - Repairs to record room & work station 


Subestimate No. 9 - Waterproofing to terrace 


Yoatl BUA 
Medical Gas Pipe Line 
Bio Digester 


Rain / Roof Water Harvesting 


Solar Roof Top (MoU to be executed) 


९) 


d) 


oQ 


Furniture Rs.5000 / Sqm (Excluding basement & 
Service Noor) 


Water Supply and Sanitary Works 
Electrification 


Internal 


External + LA & Earthing + Street Lighting 


Audio video system for conference hall 


Fire Fighting Arrangments ete) / Fire Alarm + Fire 
Sprinkler + Fire Fighting Arrangment = 


MISCELLANCEOUS ITEMS 
eS Compound Wall, Gate & Security cabin (Rmt) 
es Internal Road (Rmt) (Separate sheet attached) 


Parking (Separate sheet attached) 
Retaining Wall 


Land Scaping (Separate sheet attached) 


Soil Investigation & Detail land Survey 
viii |C.C.Drain and C / D Works 


१00 


OPTIONAL ITEMS 


Unit Rate Norms 
Rs.Per (Sqm Mlete 
Lumpsum ele) 


Cost Rs 


total 


Componct 1 ७ | 


995557.00 


960675.00 


926853.00 


986757.00 


As per detailed estimate 980837.00 


907S596,00 


91580200 


॥)४५४५ | OO 


98004500 


0.00 
As per electrical 0.00 
estimate | 0.00 es 
0.00 al 
Lumpsum (0) (0 es ree 
$000.00 0.00 
Sub Lotal (btcidtes lf Sie 000 
कणा... A 
(),()() 


Oo ()|(।] 318622.78 | 


0.00 


5०, 01 (1) 


य Seer ee 


(),()() 


0.00 | 


Sub Total (A) ee ae 
Asperestimare [0.00 

As per estimate 
Lumpsum 


~~ 518622.78 
9162335.78 


Ap» per estimate 


Lumpsum 0.00 
Lumpsum 0.00 
Lumpsum 0.00 


0.00 


0.00 


Lumpsum 


As per electrical 
estimate 


ift 


ExiernalToilet | 1र्‍11___-_... 


AB Room.Area Lightining.Pumps Generator. LAN + 


: WAN. Telephone. Computer Wiring 
Cony. 0 aie 
it NRE ree 2 

ee Total Cost of Project (P) = (A) + (B) +(C) 1_________ | १023358 


ह्याला. क लल च्यावामाचन जक 
i) Centage charges 5% on (P) 0.00 
4 366493.43 


हनर ii) Contingencies 4% on (P) ars 
=e 


Air Conditioning HVAC 
L 


0.00 


5 
6 
8 
|_ DB. 


i era 
Ee igre 
7 a 
iii) Green Building 5% on (a) een Sa 
iv) G.S.T 18% ON (P) a 2 
V) Price Escalation 5% on ( P ) ८.2 rer 
vi) Labour Cess 1.00% On ( P ) 20 2” वच्ट त 
ee ee 
2 eer 
Sub Total (D) 


Baa 

ae 

a 

ee 
ल्न vii) Consultant 1.0% on ( P) 
क्या ४॥) G. 5. 1. 18% on consultancy 
ee 
me 
me 
>: 


0.00% 
"0141, COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) | 
Say Rs lakhs Rive 


बन्द 


PLINTH AREA RATE FOR $00.00 

i) Building Proper Cost Rs. 10804.64 /Sqm 
ii) Electric Work ( All Electric Work exculding Solar) Rs. 648.28 /'Sqm 
ii) Water Supply Rs. 0.00 /Sqm 
iv) For (1) +(i1) + (ini) Rs. 11452.92 /Sqm 
४) Total Project Cost = (TPC) / Area (As pera) Rs. 14087.09 /Sqm 


* No expenditure of Govt involved as will be installed by entreprenur and reduced energy bills will be paid by user departments to 
the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on installation. 


| 
M | oe 
Exe ds t ५४८ 


P.W.(Building) Division 
Pune " v 


ra हलता 
ee En ra Wy SE es 
Public Works Circle Public Wor 


a n 
Pune -1 Pune 


